लेः शेल सिल्व्हरस्टाइन 

हरवलेल्या 
तुकड्याची 
अजब भेट 


हरवलेल्या 
तुकड्याची अजब भेट 


लेः शेल सिल्व्हरस्टाइन 


मराठीत 


प्रभाकर नानावटी 


लहानांच्यासाठी लिहिलेल्या 
बालसाहित्यात नेहमीच वयस्करांच्या 
भावना उमटत असतात, असे 
जगभरातील बालसाहित्य वाचत असताना 
जाणवते . 
1976साली प्रकाशित झालेल्या शेल 
सिल्व्हरस्टाइन या लेखिकेचे हरवलेल्या 
तुकड्याची अजब भेट ( The Missing 
Piece Meets The Big o ) ही चित्रमय 
पुस्तिका वाचत असताना मलं कमीत 
कमी रेघोट्यातून व्यक्त केलेल्या चित्रात 
हरवून जातात आणि वयात आलेले 
वाचकसुद्धा अंतर्मुख होतात . आयुष्य 
जगत असताना केवळ माया , ममता , प्रेम 
पुरेसे नसून वय वाढत असताना 
आपल्यावर मनस्वी प्रेम करणाऱ्या , 
आपले जीवन परिपूर्ण करू शकणाऱ्या 
संगातीची पण साथ हवी असते. 


हरवलेला तुकडा तसाच बसून होता.... 


कणीतरी यावे व आपल्याला 
घेऊन जावे याची वाट पहात... 


काही जोडू शकत होते.... 


परंतु त्यांना चाकासारखे 
फिरता येत नव्हते . 


काहींना फिरता येत होते . परंतु त्यांना 
तुकड्यांना जोडून घेता येत नव्हते . 


__ काहींच्यातील तुकडेच हरवले होते . 


00000000 


oo 


..oo. 


TOO 


000000 


00000 


MI 


000000 


| 


C 


. 


poo 
. 
0000 
.oo 
. 
. 
. 


0000 


ooooo 


ooooo 


O 


00000 


ooo. 


2000.. 


Poood00005.. 


ooo 


000000 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


मग एके दिवशी.... 


एक आगळा वेगळा तुकडा येताना दिसला. 


" तू एवढा मोठा होशील 
याची मला कल्पना नव्हती... " 


" मलासुद्धा हे माहित 
नव्हते ..” हरवलेला 

तुकडा म्हणाला 


दीर्घ श्वास सोडत... 


भरपूर वेळ तो तेथेच 

बसून राहिला. 


मग... 
हळू हळू .... 
तो तुकडा एक टोक उचलून .... 


.... गप्पकन पडला . 


टप्प . .. 


त्याची टोकदार बाजू हळू हळू 

गोलाकार घेऊ लागली . 


मग तो सरपटण्याऐवजी चेंडूसारखा 

उसळू लागला. 


मग ते आनंदाने राहू लागले . 


